वाचा - 


राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण  (डायल-११२) 
प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र H.94099/98/209§-NERS (PM), दि.१६.०५.२०१७. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र-विशा/६४.क्र.प्र/२०१५-संकीर्ण.३(अ), 
दि.०४.०८.२०१७. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दिनांक १४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स 
सिस्टिम्स लि. यांच्यात दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६२०/प्र.क्र.२१/पोळल-३, दि.०५.०३.२०२०, 
दि.२८.०८.२०२० व दि.१८.१२.२०२०. 
८) शासन निर्णय, ye विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोळल-३, 
दि.२३.०६.२०२१ व दि.२४.११.२०२१. 
९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३, 
दि.०५.१०.२०२१ व दि.१२.०१.२०२३. 
qo) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-८/पोल-३, 
दि.२९.०३.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२. 
११) मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.१०.११.२०२२, दि.११.११.२०२२व 
दि.१२.११.२०२२ रोजीची देयके. 
१२) अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/ ॥॥९३$-डायल-११२/८१/२०१७-२१, दि.१७.०१.२०२३. 
१३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३, 
T&.22.02.2023. 
१४) शासन परिपत्रक ,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
F&.0€ 02.2023, 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३ 
प्रस्तावना 

राज्यातील नागरिकांना आपत्काळीन परिस्थितीत पोळीस सेवा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र.४ नुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


उच्चस्तरीय aed! प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
रु.४०४,४४,६१,५१९/- (चारशे चार कोटी चव्वेचाळीस ळाख एकसष्ठ हजार oat 
एकोणीस फक्‍त) इतक्या प्रकल्प खर्चासह मे.महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of 
Intent (LO!) निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने राज्यातील पोलीस 
नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोलीस महासंचालक 
(नि. व स, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. याच्यांत करार 
करण्यात आला आहे. डायल-११२ प्रकल्पाकरिता आजतागायत रु.१३२,९३,४३,७६८/- 
इतकी रक्‍कम संदर्भ क्र.७9 ते Io येथील शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आली आहे. 


डायल-११२ प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी खालील 
प्रमाणे देयके सादर केली आहेत :- 
(i) मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी BI » Reporting, MIS and Analytics tool Supply 
and commissioning of IT and non-IT components at DC (४०% of Capex-4) and 
DRC (४०% of Capex-2), phase-I साठी सादर केलेल्या रु.१,९१,२०,८९४/- इतक्या 
रक्कमेतून दंडाची (Applicable penalty for delay in Supply and installation of BI tool) 
रक्‍कम रु.६,११,८६९/- वजा करुन अदा करावयाची रक्‍कम जीएसटी we 
रु.१,८५,०९,०२५/-. 
(ii) डायल-११२ प्रकल्पाकरिता जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत Human 
Resources (४३ technical manpower)-Go-Live of DC, DR, PCC, SCC & DCR 
ohase for Capex-§& करीता जीएसटी सह रु.३,७६,२६,०९५/-. 
(ili) तसेच डायल-११२ प्रकल्पाच्या Capacity Building and Training (&908<-७) Go-Live 
of DC, DR, PCC, SCC & DCR phase-! & II साठी B.9§,§3,900/- इतकी रक्‍कम देय 
आहे. 

वरीलप्रमाणे मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी सादर केलेल्या देयकांपैकी 
(रु.१,८५,०९,०२५--३,७६,२६,०९५--१६, ६३,१००) एकूण रु.५,७७,९८,२२०/- इतकी देय 
रक्‍कम अदा करण्याची विनंती अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी संदर्भ क्र.१२ येथील पत्रानुसार केळी आहे. तसेच सदरची देयके डायल-११२ प्रकल्प 
सल्लागार समितीने तपासली असून सदर देयकांबाबत प्रकल्प सल्लागार अर्नेस्ट अण्ड यंग 
यांनी अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांना दि.२४.१२.२०२२ व दि.०५.०१.२०२३ च्या 
अग्रेषित केलेल्या पत्रान्वये अभिप्राय सादर केले आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३ 

राज्यातील पोलीस निंयत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायळल-११२) प्रकल्पाकरिता 
खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रीची व सदर यंत्रसामग्री कार्यान्वित करण्याकरिता आलेल्या एकुण 
रु.५,७७,९८,२२०/- इतक्या देय रकमेतून केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
(रु.१२८४.६६ लक्ष) रक्‍कमेपैकी शिल्लक रु.४८,२१,३६३/- (रुपये अठ्ठेचाळीस लाख एकवीस 
हजार Gal त्रेसष्ट फक्त) इतकी रक्‍कम संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयान्वये वितरित 
करण्यात आली आहे. उर्वरित रु.५,२९,७६,८५७/- (रुपये पाच कोटी एकोणतीस लाख 
Bel हजार आठडी सत्तावन्न फक्त) इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाच्या Bh, 
Reporting, MIS and Analytics tool Supply and commissioning of IT and non-IT 
components at DC (४०% of Capex-49) and DRC (80% of Capex-), phase-l साठी 
रु.१,९१,२०,८९४/- इतक्या रक्कमेतून दंडाची (Applicable penalty for delay in Supply 
and installation of BI tool) रक्‍कम रु.६,११,८६९/- वजा करुन अदा करावयाची रक्‍कम 
जीएसटी सह रु.१,८५,०९,०२५/-, जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत Human 
Resources (४३ technical manpower)-Go-Live of DC, DR, PCC, SCC & DCR 
phase for Capex-§ करीता जीएसटी सह रु.३,७६,२६,०९५/- इतकी रक्‍कम व Capacity 
Building and Training (Capex-\9) Go-Live of DC, DR, PCC, SCC & DCR phase-| 
& Il साठी रु.१६,६३,१००/- Ball एकूण रु.५,७७,९८,२२०/- (रुपये पाच कोटी सत्त्याहत्तर 
लाख अठ्ठयाण्णव हजार दोनशे वीस फक्त) इतक्या देय रकमेतून केंद्र शासनाने उपलब्ध 
करुन दिलेल्या (रु.१२८४.६६ लक्ष) रक्‍्कमेपैकी शिल्लक रु.४८,२१,३६३/- (रुपये अठ्ठेचाळीस 
लाख एकवीस हजार dat Pave Hae) इतकी रक्‍कम वितरित करण्यात आली आहे. 
आता उर्वरित रु.५,२९,७६,८५७/- (रुपये पाच कोटी एकोणतीस लाख शहात्तर हजार आठरो 
सत्तावन्न फक्त) इतकी रक्‍कम वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2: सदर रक्कमेची देयके अदा करताना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोळीस (००) 


११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) 
तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल- 


४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित 
करुन MAHINDRA DEFENCE SYSTEMS LTD या कंपनीच्या २०९-२१४, Kailash 
Building २६, Kasturoba Gandhi Marg, New Delhi-9900049 येथील HDEC बँकेच्या 
शाखेचे खाते क्र.०००३०३१००१४८०० (IFSC Code - HDFC0000003) या खात्यावर जमा 
करावा. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८.०२.२०२३ अनुसार 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


on सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२७११३४१७९९२९ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RUPALI SANJOG KABARE 
R U Pp A L | S A N J O G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
016: ०43 "८550 
KABARE रं 


, hare 
n=RUPALI SANJOG KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३ 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महाळेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 
१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


